उप संचालक, बाष्पके, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सह संचालक, बाष्पके, गट-अ 
या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाष्पके-१०१७/प्र.क्र.४४/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जून, २०२१. 


शासन निर्णय :- 

बाष्पके संचालनालयातील श्री.ग.दा.वानखेडे, उप संचाळक, गट-अ यांची सेवा जेष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीच्या कोटयातील सह संचाळकाच्या Raq पदावर पदोन्नतीने 
पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उप संचालकांचे नाव मूळ प्रवर्ग | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
| 9 | २ ३ 1 BR 
| 9 | श्री.ग.दा.वानखेडे इ.मा.व. सह संचालक, बाष्पके, मुंबई 


२. सदर अधिकाऱ्याची सहसंचाळक, गट-अ, पदावरील पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब, यांनी दि.०७.०५.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या/१२ कार्यासनाने 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०१६/२०१८, दिनांक ०२/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
देण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
श्री.ग.दा.वानखेडे यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


५. सामान्य प्रशासन विभाग /१६-ब, च्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयासंदर्भात मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधिन सदर तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत असून, सदर आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०६२२१७१७४६७२१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
MEGHASHYAM i greet ar NDLSTHES ECT AO 


5.4.20=9513771 0b4cce6e9357273d1179c2ecfddf78f06fa6e40c6c09d38303cb 


7e66b, 
ialNumber=a5505efe2f877647 1817f30ce3446f37d84d8aeddd35d8e3a76a12 
d1b08434dd, cn=MEGHASHYAM BHIVA NAWAR 


2021.06.22 17:32:39 +05'30' 


(मेघःऱ्याम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


25 


प्रति, 
संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४००५१. 


प्रत- १.मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-१०१७/प्र.क्र.४४/कामगार-१ 


२.मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

७. संबंधित अधिकारी (द्वारा - संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई-५१.) 

८. सर्व सह संचालक, (द्वारा संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई.) 

९. निवड नस्ती, (कामगार-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


